निवडसूची / तदर्थ पदोन्नतीसूची 
सन २०१५-१६ 
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त, बिनतारी dear 
(अभियांत्रिकी) या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना...... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र : रापोसे-१०१६/प्र.क्र.२००/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- 02 मार्च, २०१७. 


संदर्भ:- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र:पोमसं/२/१०२०/नि.सू.बि.सं. 
(अभियांत्रिकी) १३-१४/२१३/२०१५, दि.२७.०१.२०१७. 


शासन आदेडा :- 

पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१५-१६ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांना “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५” संदर्भातील सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २८.४.२०१५ आणि दि. १६.७.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार महसुली 
विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे. सदर महसुली विभाग वाटपानुसार खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीवरील पदस्थापना 
श्री. दत्तात्रय ज्ञानोबा पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश | सहायक पोलीस आयुक्त बिनतारी 
पवार (अभियांत्रिकी), पुणे हहर संदेश (अभियांत्रिकी), पुणे हहर 


२ | श्री. शिवाजी वैजनाथ पोलीस निरीक्षक, बिनतारी ear पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी 
HAY (अभियांत्रिकी), परभणी संदेश (अभियांत्रिकी), नांदेड परिक्षेत्र 


श्री. सुरेश तुकाराम पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश | पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी 


पाटील (अभियांत्रिकी), गट क्र.१, पुणे dear (अभियांत्रिकी), नागपूर 
परिक्षेत्र 
४ श्री. अनिल गजानन भोपे | पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश | सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 
(अभियांत्रिकी), पुणे संदेश (अभियांत्रिकी), पूर्व विभाग, 
नागपूर 
५ | श्री. अविनाश दत्तात्रय पोलीस निरीक्षक, बिनतारी ear पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी 
पांडे (अभियांत्रिकी), पुणे संदेश (अभियांत्रिकी), अमरावती 
परिक्षेत्र 


शासन आदेड़ा क्रमांकः रापोसे-१०१६/प्र.क्र.२००/पोल-१अ, 


२. पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोळीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१५-१६ च्या तदर्थ पदोन्नतीसूचीमध्ये 
समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) संवर्गातील खाळील 
अधिकाऱ्यांना “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५” संदर्भातील सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २८.४.२०१५ आणि दि. १६.७.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार महसुली 
विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे. सदर महसुली विभाग वाटपानुसार खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 
आहे :- 


अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीवरील पदस्थापना 


श्री. मुकुंद सुखलाल पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेडा | पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी Wear 
खैरनार (अभियांत्रिकी), नाशिक परिक्षेत्र (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक 


२ श्री. हरिराम व्यंकटराव | पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश | सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 
कामडी (अभियांत्रिकी), नागपूर परिक्षेत्र संदेश (अभियांत्रिकी), नागपूर sex 


३ | श्री. संजय सुभाष पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश | पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी संदेश 
चांदखेडे (अभियांत्रिकी), बृहन्मुंबई (अभियांत्रिकी), औरंगाबाद परिक्षेत्र 


३. परिच्छेद क्र. मधीळ अधिका-यांना सरळसेवेच्या पदाकरीता केवळ ११ महिन्यांकरीता 


अथवा सदर पदाकरीता सरळसेवेद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, 
त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राहय धरण्यात 
येणार नाही. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन 
कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधीलळ तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 
हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


५. उपरोक्त SHRI देण्यात आलेली पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
याचिका क्र: २७९७/२०१५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देताना, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांस 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


PINT आदेडा क्रमांकः रापोसे-१०१६/प्र.क्र.२००/पोल-१अ, 


७. 


उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या SHA, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 


पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांनी आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


Gs 


सदर BWA आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०३०२१७२१०९५६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | | a S A . 1. Of Maharashtra, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89F 


7 474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 
a | Wa cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.03.02 17:22:26 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपि, 


महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


१ 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

र्व 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पु. 
&. 
७. 
as 


र्‌, 


मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महसंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

पोलीस आयुक्त, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 


१०.पोळीस अधीक्षक, नांदेड/अमरावती/नाशिक. 
११.विशोष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र/ नागपूर परिक्षेत्र्‌्अमरावती परिक्षेत्र/ 


औरंगाबाद परिक्षेत्र 


१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नांदेड/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर 
१५.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१७.निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


